सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभागाकडील विभाग व उपविभाग 
मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई 
यांच्याकडे वर्ग करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.२१/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ मे, २०१८ 


संदर्भ:-१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१४/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१ 
दि.२० नोव्हेंबर, २०१४ 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०१५/प्र.क्र.११६/प्रशा-१ 
दि.२३ नोव्हेंबर, २०१५ 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय महामार्ग संघटनेची पुनर्रचना दि. २०.११.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आली आहे. तसेच दि. २३.११.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, पुणे व राष्ट्रीय 
महामार्ग मंडळ, नागपूर ही दोन मंडळ कार्यालये निर्माण करण्यात आली आहेत. तदनंतर राज्यात अनेक 
राज्यमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित झाले आहेत व अनेक राज्यमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित 
करण्यास तत्वत: मान्यता मिळाली आहे. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाची वाढलेली लांबी, केंद्रशासनाने 
मोठ्या प्रमाणात मंजूर केलेली कामे यांमुळे राष्ट्रीय महामार्ग शाखेचे बळकटीकरण करणे सद्य:स्थितीत 
अत्यावश्यक असल्याने सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाकडील अन्य काही विभाग व उपविभाग 


राष्ट्रीय महामार्ग शाखेकडे वर्ग करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय महामार्गाची कामे जलदगतीने होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाकडील 


खाली नमूद करण्यात आलेले विभाग व उपविभाग शासनावर कोणताही अधिकचा आर्थिक भार पडणार 
नाही, या अटीच्या अधीन राहून मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई यांचेकडे वर्ग करण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील विभाग व उपविभाग राष्ट्रीय 
महामार्ग शाखेकडे वर्ग करताना सदर विभाग व उपविभागांच्या मुख्यालयात बदल करण्यात येणार नाही. 
२. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचे अधिनस्त राष्ट्रीय 
महामार्ग मंडळ, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखाली राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, औरंगाबाद, राष्ट्रीय महामार्ग 


विभाग, नांदेड व राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, लातूर हे विभाग सद्य:स्थितीत कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.२१/प्रशासन-१ 

खालील नमूद तक्त्यामधील अन्य काही विभाग व उपविभाग राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, औरंगाबाद या 
मंडळाच्या अधिपत्याखाली उपलब्ध करून देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर 
नव्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेले उपविभाग खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर नमूद करण्यात 
आलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत राहतील. 


ओ राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, औरंगाबाद 


अ.क्र. | विभागाचे नांव उपविभागाचे नाव 
(कंसात विभागाचे जुने नाव दर्शविले | (कंसात उपविभागाचे जुने नाव दर्शविले आहे) 
आहे) 

१) राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, औरंगाबाद । राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, सिल्लोड 


(जागतिक बँक प्रकल्प उपविभाग क्र.२ सिल़ोड) 
राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, वैजापूर 

(सा. बां. उपविभाग क्र. २ वैजापूर) 

२) राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, जालना । राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग क्र. १, जालना 
(मार्ग प्रकल्प विभाग, जालना) (मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र. १, जालना) 
राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग क्र. २, जालना 
(मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र. २, जालना) 
राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग क्र. ३, औरंगाबाद 
(मार्ग प्रकल्प उपविभाग, औरंगाबाद) 

राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग क्र. ४, बीड 

(सा. बां. (इमारती) उपविभाग, बीड) 

3) राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नांदेड राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, पालम 

(सा. बां. उपविभाग, पालम) 


३. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचे अधिनस्त राष्ट्रीय 
महामार्ग मंडळ, नागपूर या मंडळ कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर, राष्ट्रीय 
महामार्ग विभाग, गडचिरोली व राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, अकोला हे विभाग सद्य:स्थितीत कार्यरत आहेत. 
त्याचबरोबर खालील नमूद तक्‍्त्यामधील अन्य काही विभाग व उपविभाग राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, नागपूर 
मंडळाच्या अधिपत्याखाली उपलब्ध करून देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. सदर 
नव्याने उपलब्ध करून देण्यात आलेले उपविभाग खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर नमूद करण्यात 


आलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.२१/प्रशासन-१ 


ब) राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, नागपूर 


अ.क्र. | विभागाचे नांव उपविभागाचे नाव 
(कंसात विभागाचे जुने नाव दर्शविले | (कंसात उपविभागाचे जुने नाव दर्शविले आहे) 
आहे) 


१) राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, अमरावती । राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग क्र. २, अमरावती 
(मार्ग प्रकल्प विभाग, अमरावती) (मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र. १ अमरावती) 
राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग क्र. ३, अमरावती 
(मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र. २ अमरावती) 
राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग क्र. ४, अमरावती 
(मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र. ३ अमरावती) 

२) राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, गोंदिया 

(सा. बां. उपविभाग क्र. २, गोंदिया) 

राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, वर्धा 

(मार्ग प्रकल्प उपविभाग, वर्धा) 


४. प्रस्तुत पुनर्रचनेनुसार विभाग / उपविभाग येथे कार्यरत असणा-या -क*व -ड*वर्गातील 
कर्मचा-यांच्या आस्थापनाविषयक बाबी संबंधित परिमंडळ कार्यालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली 
राहतील. 

प. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाकडील विभाग व उपविभाग मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय 
महामार्ग, मुंबई यांच्याकडे वर्ग करण्यात येण्यापूर्वी सदर विभाग व उपविभागामार्फत जे काम हाताळण्यात 
येत होते, ते काम सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाकडील विभाग व उपविभाग मुख्य अभियंता, 
राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई यांच्याकडे वर्ग केल्यानंतर कोणत्या विभाग अथवा उपविभागाकडे सोपवावे 
याबाबतचे अधिकार संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांना असतील. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५२९१२०७३२५९१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


५०५ Bhagwan Shinde 

snment Of Maharashtra, ou=Public 

nt, postalCode=400032, 

2.5.4.20=7a4fcOfSecbc7 162f8262abc6fa78dfd704372 
| Bhagwan 


S h i n d e 8b2916f497a897¢91464c442d, cn=Goku 
SI 


(गो. 4. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१८/प्र.क्र.२१/प्रशासन-१ 


२. मा. मंत्री, (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. राज्यमंत्री, (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
६. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
७. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मुंबई. 
१०. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र राज्य 
११. सहसचिव सेवा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. सर्व उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 
१३. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१४. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, महाराष्ट्र राज्य 

१५.संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, ars (पूर्व), मुंबई. 

१७. कार्यासन प्रश्ञासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


